अँड. अजय मिसर यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

मलबार हिल पो.स्टे., मुंबई येथे गु.र.क्र. २८/२०२३ 
अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवलेल्या न्यायालयीन 
प्रकरणात मा. महानगर दंडाधिकारी व मा. सत्र 
न्यायालय, मुंबई येथील कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी-०३२३/प्र.क्र.६७/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ जुन, २०२३ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२३/यू.ओ.आर.३०/डी-१४, 
दि.२२.०५.२०२३ 


शासन निर्णय :- 
मलबार हिल पो.स्टे., मुंबई येथे गु.र.क्र. २८/२०२३ अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवलेल्या 
न्यायालयीन प्रकरणात मा. महानगर दंडाधिकारी व मा. सत्र न्यायालय, मुंबई या न्यायालयातील 
न्यायालयीन कामकाज शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून संदर्भान्वये 
नियुक्‍त अँड. अजय मिसर यांना खालील प्रमाणे फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
मा. महानगर दंडाधिकारी व मा. सत्र न्यायालय, मुंबई 


प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू. ८०,०००/- (अक्षरी रुपये ऐंशी हजार फक्त) 
सल्लामसलत फी : रु. २५,०००/- (कमाल मर्यादा १,००,०००/-) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. अजय मिसर यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच 
त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून कमी 
नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, प्रमाणित करुन 
घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलीस 
उपायुक्‍त/ पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 

३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस -(००)१०९, जिल्हा 
पोलीस (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८)- २८ व्यायसायिक सेवा*या लेखाशीर्षाखालील 
त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ०३/२०२३/व्यय-७, दि. ०४ /०१/२०२३ अन्वये 
प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०३२३/प्र.क्र.६७/पोल-१० 


दघ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०७०५१२४५१०२३२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANDEEP BHIVRAJ PAWAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=ff342077573d6da5d5f85c3d90fda86e6ede5234a80cc8 
3053f54097b9680600, postalCode=400032, तश, hy 


BHIVRAJ PAWAR एट मीक 
(संदीप भि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Ee) 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), नागपूर/मुंबई-१/२, महाराष्ट्र राज्य. 
अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

अँड. अजय मिसर, २१७/१, मारुती चेंबर्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॅम्पस, नाशिक-४२२००२ 
कार्यासन अधिकारी (१४-का), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (पोल-१०). 


AD 


AN 


ल 
wes 


xn 


S ०८ 
~~ > <->- Th > <->  *-* hl 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


